विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील 
नवीन व विस्तारिकरणाच्या वस्त्रोद्योग 
घटकांना १० टक्के भांडवली सवलत 
वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र. ३७९/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०९ फेब्रुवारी, २०२३ 
वाचा:- 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व पोद्योग विभाग क्रमांक परण-२०१२/प्र.क्र.५-२ दि. १ मार्च २०१२ 
२) शासन शुद्धीपत्रक दिनांक १२ मार्च २०१२ आणि दि. १५ जुलै ,२०१२ 
3) शासन परिपत्रक, सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग क्रमांक धोरण-२०१२/प्र.१७८ टेक्स-२. 
दि. १३ ऑगस्ट २०१२ 
४) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वद्योग विभाग पोरण २०१२/प्र.२५०/-२, दि. २१ फेब्रुवारी २०१४ 
५) संचालक द्योग, नागपूर यांची पत्रे. 
६) वित्त विभाग, परीपत्रक २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि.१७/४/२०१५ 
gars परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोमा प्रज्ञा-५, दि. Io मे २०१६ 
८) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थ २०१८/प्र.क्र.६२/अर्थ-३, दि.०२/०४/२०१८ 
९) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थ - २०१२/प्र.क्र. ४४/अर्थ-३, दि.०१/०४/२०१९ 
qo) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थ -२०१२/प्र.क्र. २२/अर्थ-३, दि. ०८/०७/२०१९ 
११) झासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक संकिर्ण-२०१०/प्र.क्र.१००/टेक्स-५ 
दि. ०४ डिसेंबर २०१९ 
१२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व योग विभाग क्रमाक बैठक - २०१२/प्र.क्र. १५९९/ टेक्स-५ दि. १९ मार्च २०२० 
१३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक- अर्थ -२०१२/३/३ दिनांक ४/०५/२०२२ 


प्रस्तावना- 

वरील संदर्भीय अनुक्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणातर्गत विदर्भ, 
मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील नवीन व विस्तारिकरणाच्या वस्त्रोद्योग घटकांना १० टक्के भांडवली अनुदान योजना 
जाहीर केली आहे. त्यानुसार वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत SAT घटकांना १० टक्के भांडवली अनुदान योजना या योजने 
अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावांना सन २०२२-२३ मधिल उपलब्ध तरतूदीनुसार या शासन निर्णयासोबतच्या "परिशिष्टा" मधील 
विवरणपत्रानुसार अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

संदर्भ क्रमांक ४ येथीळ area निर्यान्वये मा. सचिव (वस्रोद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाळील गठीत समितीच्या 
बैठकीत मंजूरीप्राप्त प्रकल्पाना त्यांच्या अनुदान रकमेच्या प्रमाणात सन २०२२-२३ मध्ये वित्त विभागाने या योजनेसाठी 
खर्चाकरीता उपलब्ध करून दिलेली तरतूद रु. ३००.०० लक्ष मधून या शासन निर्णयासोबतच्या "परिशिष्ट अ" मधील 
विवरणपत्रानुसार एकूण रु. 3,00,00,000/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी रुपये) इतकी रक्‍कम मंजूर करुन वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तथापी सदर रक्कम संदर्भ क्रमांक ११ येथील शासन निर्णयान्वये गठीत दक्षता व 
नियंत्रण पथकाच्या तपासणी च्या अधिन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. ज्या प्रकल्पांची तपासणी दक्षता व नियंत्रण 
पथकाकडून झाली नसेल त्यांची तपासणी लवकर करण्यात येईल. 

२. सदरहू THEM घटकांना वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आळेली रक्‍कम योजनेच्या दिश्ानिर्देशानुसार या 
शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या बँकांच्या खात्यावर RTGS/NEFT द्वारे वितरीत करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र. ३७९/टेक्स-५ 


३. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली भांडवळी अनुदानाची रक्‍कम संबंधित बँकांनी या शासन 
निर्णयासोबतच्या परिशिष्टा मधील त्यांच्याशी संबंधित वस्त्रोद्योग घटकाच्या कर्ज खात्यात जमा करून याबाबतचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास वेबसाइटवर ऑनलाईन सादर करावे. 
री वरील प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम संबंधित बँकेस वितरीत करण्याकरीता श्री.सु.पु. 
पांगारकर, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व gala विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच श्री. स. दि. खरात, उप सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व 
वस्त्रो्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, (उपसचिव (Spinning Milis) '/०0०९) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. त्यांनी या आदेशाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्कम अधिदान व लेखा अधिकारी 
कार्यालय, मुंबई येथून आहरीत करून ती सोबतच्या परिशिष्टात नमुद केलेल्या बँकांना वितरीत करण्याची कार्यवाही 
करावी. 
ष्‌. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक व्ही-२ २८५१ ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुद्योग 
आणि सहकारी संस्था (दोन) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०२) (६५) मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्र मधील 
नवीन वस्त्रोद्योग घटकांना १०% भांडवली अर्थसहाय्य (२८५१ ५९९९) (कार्यक्रम) 33. अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाळी सन 
२०२२ - २०२३ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
६. वित्त विभाग, शासन परीपत्रक क्रमांक- अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक १४/१०/२०२१ या 
परीपत्रकातील तसेच त्यासोबतच्या तपासणी सुचीतीळ लागू असलेल्या सर्व बाबीची सदर प्रकरणी पुर्तता होत 
आहे. 
८. वित्त विभाग, परीपत्रक क्र. संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा. प्रशञा-५, दि. १०/०५/२०१६ च्या (परिशिष्ट-अ 
मधील अनु. क्र. १ ते ९ संदर्भातील तपासणी सुची मधील याप्रकरणी लागू असलेल्या मुद्द्यांची पुर्तता होत आहे. सदर 
परीपत्रकानुसार परिशिष्ट-अ मधील अनु. क्र. १ ते २ संदर्भातील माहीती खालील प्रमाणे आहे:- 
१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- वित्त विभाग परीपत्रक क्र. अर्थस २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि. १७/४/२०१५ 
अन्वये ३३ अर्थसहाय्य या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाळे असून सदर 
परीपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत आहे. 
२) मंजूर निधी:- यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक व्ही-२ २८५१ ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, समिश्र ग्रामोद्योग व 
लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (दोन) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०२) (६५) मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर 
महाराष्ट्र मधील नवीन वस्त्रोद्योग घटकांना १०% भांडवली अर्थसहाय्य (२८५१ ५९९९) (कार्यक्रम) 33, अर्थसहाय्य" या 
लेखाशिर्षाखाळी सन 2022-2023 मध्ये या योजनेखाली रू. ५००.०० लक्ष इतका निधी उपलब्ध आहे. त्यापैकी वित्त 
विभागाने रू.३००.०० लक्ष निधी खर्च करण्यास विभागास परवाणगी दिली आहे त्यामुळे या योजनेखाली रु. ३००.०० 
लक्ष इतका निधी विभागाकडे उपलब्ध होतो. त्यापैकी यापुर्वी रू. ००.०० लाख इतका निधी खर्च झाला आहे. त्यामुळे 
रू. ३००.०० लाख इतकी तरतूद उपलब्ध आहे. त्यामधून रू.३००.०० लक्ष निधी या शासन निर्णयाअन्वये वितरीत 
करण्यात येत आहे. 
3) मागील ३ महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे - या योजनेखाली सन 
२०२२-२३ मध्ये वित्त विभागाने आता निधी खर्च करण्यास परवाणगी दिली असल्याने खर्चास परवाणगी दिलेला सर्व 
निधी वितरीत करण्यात येत आहे. या शासन निर्णयापुर्वी सन २०२२-२३ या वित्तिय वर्षात वित्त विभागाने निधी खर्च 
करण्यास परवाणगी दिली नसल्याने निधी खर्च नाही. तसेच यपुर्वी खर्चास परवाणगी दिलेला सर्व निधी खर्च करण्यात 
आलेला आहे. 
४) ज्या लेखाशीर्षाखाळी अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे. त्या लेखाशिर्षाअंतर्गत १ वर्षापुर्वीचे संक्षिप्त देयक 
प्रलंबित नाही :- या योजनेखाली १ वर्ष जुने सक्षिप्त देयक त्याच लेखाशिर्षाखाली प्रलंबित:- नाही. 
५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे रक्कम समायोजित 
करण्यात आली आहे:- या योजनेखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देण्यात येत नसल्याने सदर बाब या 
प्रकरणी लागू नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र. ३७९/टेक्स-५ 


योजनेखाली वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक देण्यात येत नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी लागू नाही. 
७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेतल्याचा उल्लेख आदेशात 
असावा:- या योजनेखाली बांधकाम विषयक प्रस्ताव नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी लागू नाही. 
८) अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यापुर्वी अशा 
खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढावेत :- या योजनेखाली अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी विषयक 
प्रस्ताव नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी लागू नाही. 
९) खरेदी विषयक प्रक्रीया अद्यावत संबंधीत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय मान्यतेत असावा:- 
या योजनेखाली खरेदी विषयक प्रस्ताव नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी लागू नाही. 
११. सदर शासन निर्णय, संदर्भिय अ. क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये प्रधान सचिवावस्त्रोद्योग यांच्या अध्यक्षतेखाली 
गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या विविध बैठकीत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांच्या दाव्यांना मिळालेल्या मान्यतेनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
९. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने तसेच वित्त विभागाचे अनौपचारीक संदर्भ क्र. अनोस 
५३०/२०२२ /व्यय-२ दि.१५/११/२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून वितरीत करण्यात येत आहे.. 
१०. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०९१४४२१९१४०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MADANE VISHAL 
VISHWAS 


(विशाल मदने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत 
१. महालेखापाल लेखा व अनुज्ञेयता महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर 
२. महालेखापाल लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर 
३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४ अ.मु.स. नियोजन विभाग कार्यासन- १४३५) मंत्रालय मुंबई 
५. अ.मु.स. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-मेलद्वारे 
६. सचिव (ara) स.प.वव.पि. मंत्रालय, मुंबई 
७. आयुक्त (TAA) वस्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर ई-मेलद्वारे 
८. अवर सचिव (१७-स) स.स.प. पि. मंत्रालय, मुंबई 
९. कार्यासन अधिकारी (MERIT ३ प्रती) रा.प.व. वि. मंत्रालय, मुंबई 
१०. परिशिष्टामधील बँका (टफ सेल) (ई-मेल द्वारे). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र. ३७९/टेक्स-५ 


परिशिष्ट “अ 


शासन निर्णय दि. /0१/२०23 सोबतचे परिशिष्ट 


Sr.No 1 Bank Name Punjab National 
Bank 
Account INTEREST SUBSIDY Account Number 3284003 91999§0 
Name SCHEMES OF GOM 
IFSC Code | PUNBo3Q%000 Total Subsidy Amount 41.99 
Rs. In Lakhs 
Unit Details of Banks as Below 
Sr.No UID No Unit Name Subsidy Amount Rs. In 
Lakhs 
८ D/209§/9023¢ | JAWAHAR SAHAKARI SOOT GIRNI 41.99 
LTD 
Total 41.99 
Sr.No 2 Bank Name Abhyudaya Co-op. Bank 
Ltd. 
Account State Subsidy | Account Number 0090&490000000Q 
Name 
IFSC Code १3४००६५००१ | Total Subsidy Amount Rs. In 68.14 
Lakhs 
Unit Details of Banks as Below 
Sr.No UID No Unit Name Subsidy Amount Rs. In Lakhs 
१२ २०१४/5/०३६६१ | UMIYA TEXTILE Pvt. Ltd. 68.14 
Total 68.14 
Sr.No 3 Bank Name Bank of 
Maharashtra 
Account TUFS SUBSIDY Account Number ६०१२४५१४७४७ 
Name MAHARASHTRA 
IFSC Code MAHBoooo000Q Total Subsidy Amount Rs. 928.219 
In Lakhs 
Unit Details of Banks as Below 
Sr.No UID No Unit Name Subsidy Amount Rs. In Lakhs 
१२ | D/2094/900&8 | M/S Raymond uco denim Pvt. 
Ltd. 928.29 
Total 
928.219 


Total Subsidy Amount Rs. In Lakhs: 300,00 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


